सन 2098-20 मधील अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 

राज्यातील  अल्पमुदत सहकारी 
पतसंरचनेअंर्तगत (851005) प्राथमिक 
कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे 
सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (२४२५२५१५) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं ०७१९/ प्र.क्र.८०/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२० 


वाचा :- 
१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर ०३१३/प्र.क्र.१४४/२-स, 
दिनांक ०६/०९/२०१४ व दिनांक ०२/०८/२०१७ 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रशा ५, 
दिनांक १०/०५/२०१६ 

३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८/०७/२०१९ 

४. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं ०७१९/ प्र.क्र.८०/१८-स, 
दिनांक ३०/०७/२०१९ 

५. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.3-सआ/ 
सक्षमीकरण format A/2098, दिनांक १८/०९/२०१९ 

६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक २२/०१/२०२० 


प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ अन्वये राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना 
पीककर्ज पुरवठा होण्यासाठी प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी 
शासनामार्फत पीक कर्ज पुरवठ्याच्या प्रमाणात अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या 
संस्थांनी प्रत्येक आर्थिक वर्षात केलेल्या कर्ज वाटपाच्या प्रमाणात 0.4% ते १.५% अर्थसहाय्य 
देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. अर्थसहाय्य देण्यात येणाऱ्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा 
सहकारी संस्थांनी शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी/निकषांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. 
राज्य शासनाच्या धोरणास अनुसरून राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत 
(STCCS) प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरणासाठी सहाय्य योजनेअंतर्गत 
सं.क्र. ३ अन्वये अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ६०% निधी वितरीत करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त 
झाल्यामुळे रू.१२००.०० लाख निधी सं.क्र.४ अन्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर निधी वजा जाता उर्वरित निधी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत (51005) प्राथमिक कृषि पतपुरवठा 
सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरणासाठी सहाय्य योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० वर्षात अर्थसंकल्पीत 
रू.२०००.०० लाख तरतूदीपैकी ६०% निधी वजा जाता उर्वरित रू.८००.०० लाख (रूपये आठ 
कोटी फक्त) एवढ्या निधीचे वितरण करून खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०७१९/ प्र.क्र.८०/१८-स 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९ 
अन्वये अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ६०% निधी वितरीत करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले 
असून सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ६ ते १६ या योजनेस लागू नाहीत. तसेच या सोबतच्या 
परिशिष्टात नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता होत आहे. 


३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / संस्थांस वितरीत करताना 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व 
त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा प्रशा-५, 
दि.१०/०५/२०१६ अन्वयेच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १, २, ५, ६, ७ व ८ संदर्भात सदर योजना 
ही नियमित राज्य योजनेतर योजना असल्याने व "३३ - अर्थसहाय्य" याखाली निधी वितरीत 
होणार असल्याने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्यकता नाही. 


प्‌. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त 
विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा क्र. २ येथील शासन परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन करावे. 


६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दिनांक 
१०/०५/२०१६ मधील परिच्छेद "अ" नुसार या प्रकरणी माहिती खालीलप्रमाणे आहे :- 


(Y विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८/०७/२०१९ अन्वये अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ६०% 
निधी वितरीत करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील 
तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 

(२ मंजूर निधी :- या योजनेच्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी रूपये 
२००० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत झालेला आहे. 

(3) यास्तव मागील ३ महिन्यापूर्वी निधी वाटप करण्यात आलेला नाही. यास्तव दिलेल्या 
अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला नाही. 

(% ज्या लेखाशिर्षाखाळी अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ 
वर्षापासूनचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. :- या योजनेखाली देयकांची संक्षिप्त देयके 
पारीत होत नाहीत. 

(५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 

(§) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे :- या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी नाहीत. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा 
संस्था ह्या लाभार्थी आहेत. 

(9) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात करावा. :- लागू नाही. 

(6) खरेदीविषयक प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा :- लागू नाही. 


(९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी :- लागू नाही. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०७१९/ प्र.क्र.८०/१८-स 


9. सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी ४०००४-सहायक निबंधक 
(अर्थसंकल्प आणि नियोजन) आयुक्‍त सहकार पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. तसेच जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील सहाय्यक निबंधक, सहकारी 
संस्था यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी 
आहरण करून हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय 
खर्चाची माहिती वेळो वेळी शासनास पाठवावी. 
८. सदरहू रक्‍कम मागणी क्र.व्ही - २ मुख्यलेखाशिर्ष " २४२५ सहकार - (१९५), 
सहकारी संस्थांना सहाय्य (०१) - सहकारी संस्थांना सहाय्य (०१) (०२) राज्यातील 
अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे 
सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (28242494) ३३ अर्थसहाय्य ", या लेखाशिर्षाखाळील सन 
२०१९-२० या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यात यावी. 
९. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१६६/१४३१, दि.२४/१०/२०१९ तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.६५/२०२०/व्यय-२, दि. ०७/०२/२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
qo. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२००३०४१८०९३०८१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally si 
DN: 


७ 
Ramesh Shankarrao >. पनाच 
2.5.4.20 508365० 
. b34103d45bd48, 
Shingte ple ae aa 
Date: 2020.03.04 18:12:49 +05'30' 
(रमेश शिंगटे) 


अवर सचिव तथा सहनिबंधक सहकारी संस्था 


प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. महालेखाकार, महाराष्ट्र- १, मुंबई. 
३. महालेखाकार, महाराष्ट्र- २, नागपूर. 
४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक. लि. मुंबई. 
५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
७. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 
८. नियोजन विभाग (का.१४३१) मंत्रालय, मुंबई 
९. अवर सचिव (कार्या १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


